RNI No.MAHBIL / 2009/ 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५, अंक ६८ ] 


रविवार , डिसेंबर १, २०१ ९ / अग्रहायण १०, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक १०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन , बॅकबे रेक्लेमेशन , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१९ 


अधिसूचना 
क्रमांक २०४२७/ ग- १. – माननीय सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचा पुढील निर्णय सर्वसाधारण माहितीकरिता प्रकाशित करण्यात 
येत आहे 


श्री . धनंजय पंडितराव मुंडे, वि.प.स. हे २३३- परळी, जिल्हा बीड या विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून आल्यामुळे 
त्यांचे महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सदस्यत्व , मुंबईचा एकाचवेळी दोन सदनाचे सदस्य असण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९ ५७ 
यातील कलम ३, पोट -कलम ( २), खंड ( ब ) च्या उपबंधान्वये दिनांक २४ ऑक्टोबर , २०१ ९ रोजीपासून ( मध्यान्होत्तर ) समाप्त झाले 
असून त्यांचे विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते पद देखील दिनांक २४ ऑक्टोबर , २०१९ रोजी ( मध्यान्होत्तर ) संपुष्टात आले आहे. 


विलास आठवले, 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र विधानपरिषद . 


( १) 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १००-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, डिसेंबर १, २०१९ / अग्रहायण १० , 


शके १ ९ ४१ 


MAHARASHTRA LEGISLATURE SECRETARIAT 


Vidhan Bhavan , Backbay Reclamation , 
Mumbai 400 032 , dated the 6th November 2019 


NOTIFICATION 


No. 20427 /G - 1. — The following decision of the Honourable Chairman ,Maharashtra Legislative Council, 
is hereby published for general information - 


“ Mr. Dhananjay Panditrao Munde , M.L. C. has been elected to the Maharashtra Legislative 
Assembly from 233-Parli, District Beed constituency,hence, he has ceased to be themember of the 
Maharashtra Legislative Council with effect from 24th October, 2019 (afternoon ) under the provision 
of clause (b ) of sub -section ( 2) of section 3 of the Bombay Prohibition of Simultaneous Membership 
Act, 1957 and also has ceased to be the Leader ofOpposition in the Maharashtra Legislative Council 
with effect from 24th October, 2019 (A.N.) ” . 


VILAS ATHAWALE , 

Deputy Secretary , 
Maharashtra Legislative Council . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


